समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधकामे व मत्स्यव्यवसाय बंदराचे 
सर्वेक्षण व सुधारणा या दोन योजना सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.एमआयएस 0294 /प्र.क्र.६४/ बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २१ मे, 2094, 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग,पीएळएन १२०९/प्र.क्र. २४९/बंदरे-२, दि. २६.१०.२०१०. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मत्स्यवि २००८ / प्रक्र. ४२/ पदुम १४, दि. १५.५.२००८. 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम, १९९६ अन्वये राज्यातील लहान बंदराकरिता महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड स्थापन करण्यात आले असून, लहान बंदरांचे प्रशासन, नियंत्रण व व्यवस्थापन 
बोर्डाकडे सोपविळे आहे. बंदरांचा विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने करण्याचे धोरण शासनाने 
अंगिकारलेले असून, त्यानुसार जेट्टी व बहुउद्देशीय बंदरांचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत 
खाजगी क्षेत्राला देण्यात आले आहे. या अनुषंगाने, लहान बंदरांचे हद्दीत खाजगी क्षेत्रामार्फत निर्माण 
करण्यात येणारी ग्रीनफिल्ड बंदरे, कॅप्टीव्ह जेट्टी, बहुउद्देशीय जेट्टी, जहाजबांधणी, जहाजदुरुस्ती इ. 
सुविधा तसेच लहान बंदरांच्या हद्दीत चालणारी प्रवासी जलवाहतूक यांचे नियंत्रण व नियमन महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डामार्फत केले जाते. सद्य:स्थितीत या व्यतिरिक्त समुद्राच्या लाटांच्या माऱ्यापासून 
किनारपट्टीची धूप होण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी समुद्रकिनारी धूपप्रतिबंधक कामे बोर्डामार्फत 
करण्यात येतात. या शिवाय, मत्स्यव्यवसाय विभागाची मत्स्यबंदरे व जेट्टी तसेच महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळाच्या जेट्टी व तद्‌नुषंगिक स्थापत्यविषयक बांधकामे सुध्दा बोर्डामार्फत केली जातात. 
मालवाहतूक व सार्वजनिक हितार्थ प्रवासी जलवाहतूक यावर मुख्यत्वे लक्ष केंद्रित करणे महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास शाक्य व्हावे या करिता समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधकामे व मत्स्यव्यवसाय बंदराचे 
सर्वेक्षण व सुधारणा या योजना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२१५/प्र.क्र.६४/ बंदरे-२ 


शासन निर्णय- 


१) सागरी धूप प्रतिबंधक बांधकामे (२७११ ०९३१) ही राज्यस्तरीय योजना सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे. 

२) मत्स्यव्यवसाय बंदराचे सर्वेक्षण व सुधारणा, मत्स्य जेट्टीजवळ स्वच्छतागृहे बांधणे, 
मत्स्यजेट्टी बांधणे, उघडा निवारा बांधणे व तद्‌नुषंगिक बांधकामे ही योजना सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे. 

3) उपरोक्त योजनेकरिता आवश्‍यक ती अर्थसंकल्पीय शीर्षे, उप शीर्षे सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पात उघडण्यात येऊन तशी तरतूद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अर्थशीर्षाखाली करण्यात यावी. 

४ & उपरोक्त वाचा येथील दि. २६.१०.२०१० या झासन निर्णयातील परिच्छेद ७व ८ 
वगळण्यात येत असून, अन्य तरतूदी लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५२११५३११८६०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vidyadhar 


V | d y ad h ar Avinash Malegaonkar 


DN: CN = Vidyadhar Avinash 
AV | n as h Malegaonkar, C = IN, S = 

Maharashtra, O = Government 

Of Maharashtra, OU = Home 


M a | e g aon ka I Date: 2015.05.22 11:15:20 
+05'30' 


(वि.अ. मालेगांवकर) 
शासनाचे सह सचिव 


> 
al 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (सा.बां.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), 9/2, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), १/२, मुंबई / नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


AN 


mo SC 


S 9८ 
2S wo SS a रट टी वट 


(र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२१५/प्र.क्र.६४/ बंदरे-२ 


९) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान सचिव (वित्त / व्यय) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सचिव, कृषि,पणन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) सचिव, पर्यावरण विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय,मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवडनस्ती (बंदरे-२) 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


